१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नूतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, चंद्रपूर यांचे 
नियंत्रणाखालील भद्रावती येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या दुरुस्तीस / नुतनीकरणास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. ................................. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चौविआ २०१९/प्र.क्र.१२६/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : २३ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का.९, 
दि.१० नोव्हेंबर, २०१६. 
२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.९, 
दि.१२ जून, २०१७. 
३) प्रबंधक (निरीक्षणे-२) यांचे पत्र क्रमांक : बी (डब्ल्यु ६०४९ of २०१०/१४२४/२०१६४/२०१९, 
दि. २६ जून, २०१९. 
प्रस्तावना - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण" (Strengthening 
the Justice Sector) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता 
महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतका निधी नमूद केलेला आहे.१४ केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत 
कार्यरत न्यायालयांचे नूतनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता रुपये २२८ कोटी इतका 
निधी दर्शविलेला आहे. या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ९ मार्च, २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर 
समितीच्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता 
देण्यात आली असून संदर्भाधीन दिनांक १२ जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या 
सहमतीने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांना रुपये ५० लक्ष 
मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास देण्यात आले आहेत. त्या 
अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, चंद्रपूर यांचे नियंत्रणाखालील भद्रावती येथील न्यायालयाच्या 
नूतनीकरणाचे सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भ क्र.३ येथे नमूद पत्रान्वये 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित सहायक कार्यकारी अभियंता यांनी तयार केले असून, संबंधित कार्यकारी 
अभियंता तसेच, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिडा, चंद्रपूर यांनी साक्षांकित केळे आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा 
व सत्र न्यायालय चंद्रपूर यांच्या नियंत्रणाखालील भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर येथील न्यायालयीन इमारतींच्या १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः चौविआ २०१९/प्र.क्र.१२६/का.१२ 


व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत नूतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील न्यायालयांचे नूतनीकरण (Redesigning of 
Existing Courts) या कामांच्या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या; जिल्हा व सत्र 
न्यायालय चंद्रपूर यांच्या नियंत्रणाखालील भद्रावती येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी 
रुपये २७,४१,२८०/- (रुपये सत्तावीस लक्ष एक्केचाळीस हजार दोनशे ऐंशी फक्‍त) इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


न्यायालयीन इमारत भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर 


अ.क्र. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामांचा अंदाजित खर्च | 
(रुपये) 

1. Establishing Vulnerable Witness Deposition Centres 98,98, 800/- 

2. Making Witness Box Adaptable to Wheel Chairs. 9,00,000/- 

3. To make arrangment that the accused and vulnerable witness shall 9,00,000/- 
not come face to face at any point of time. 

4. Construction of a closed cubical for accused having one way galss €0,000/- 

5. Ramp Facility 9,00,000/- 

| 6 | Adaptation of toilets for Wheel Chair Users €0,000/- 

a Braile symbol and Auditory Signals in Elevators and Toilets 4o,000/- 

pe Sanitation Facilities 3,००,०००/- 
Rain water harvesting 

9. | Barrier Free Courts and Court Rooms for Person with disabilities. &0,000/- 

२२,८४,४००/- 

Add for 1% Insurance charges २२,८४४/- 
Add for 12% GST २,७४,१२८/- 
Add for Electrification 3% ६८,५३२/- 
Add for 4% Contengencies ९१,३७६/- 
एकूण २७,४१,२८०/- 
अक्षरी रुपये सत्तावीस लक्ष एक्केचाळीस हजार दोनशे ऐंशी फक्त 


२. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय,चंद्रपूर यांच्या नियंत्रणाखालील भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर येथील 


न्यायालयीन इमारतींच्या नूतनीकरणाचा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४ न्यायदान, (००) न्यायदान, 
१०२-उच्च न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयांचे नविनीकरण, (११) (०१) कार्यरत न्यायालयाचे 
नविनीकरण (२०१४ ०५४८)" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चौविआ २०१९/प्र.क्र.१२६/का.१२ 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी निश्चित केलेला कृती 
आराखडा व Dedicated Cell ने निश्चित केलेल्या कामांमधीळच उपरोक्त कामे असल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी जिल्हा व सत्र न्यायालय,चंद्रपूर यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन 
ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 
४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३१७/१९/इमा-२, 
दिनांक १७.०७.२०१९ अन्वये या विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक 
१२.०६.२०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधिन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२३१५३५३७७८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 


B h a gya S h re e Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d56784946291 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdfO 

28022a8b9ce837a7c854bb, 
serialNumber=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903e 


. . 
R वे] e Nn d fa B h a | d ka [ 8194a7413a74eed93f32afdb0, cn=Bhagyashree Rajendra 
Bhaidkar 


Date: 2019.08.23 15:46:30 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, 

४. प्रबंधक (निरीक्षणे-१) मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिडा, चंद्रपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १/ २) , महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा १ / २) , महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
८. वित्त विभाग (व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२) मंत्रालय, मुंबई. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

११.उप कोषागार अधिकारी भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर. 

१२.विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-९ / २३), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


